मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-२३२२/प्र.क्र.८/१४-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४ जानेवारी, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” व “ब” येथे जोडण्यात आली आहे. 
सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार 
करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
२०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, वरिष्ठ स्वीय सहायकांची प्रस्तुत दिनांक ०१.०१.२०२२ 


रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुकक्‍्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. तसेच यासंदर्भात संबंधित वरिष्ठ स्वीय 
सहायकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्दयांबाबतची माहिती विभागातील 
अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह निवेदने या विभागाकडे दिनांक १५.०२.२०२२ पर्यंत पाठवावीत. 
विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला Ayal बरोबर असल्याचे गृहित 
धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२४१८०४२७८३०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VRISHALI VINOD णाय 
BHINGARDE Date 2002.01.28 19.1886 #0880 
(वृषाली वि.भिंगार्ड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


परिशिष्ट तीन - अ 
संवर्गाचे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 


वेतनश्रेणी - रु.६७,७००-२,०८,७०० (एस-२३) 
दिनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची ( दि.१.१.२०२१ ते 39.92.2029 या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची 


अ.क्र 


नियम ३ (२) | श्री/ श्रीमती शासकीय संबंधित प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनाक 
(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नांव । इंग्रजी | पदावरील 

ज्येष्ठत नियुक्तीचा 

क्रमांक मार्ग 


ey 


™ _ शिना शि 1. शिश 


-0 


i शि = शिया 


ae _ = ~~ शि शि श्या 


— शि शि शि 


परिशिष्ट तीन - ब 
[चे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 


-रु.६७,७००-२,०८,७०० (एस-२३) 


दि.१.१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत 


मराठी/ | संबंधित प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
(२)(ब) इंग्रजी | पदावरील 
नुसार नियुक्तीचा 
ज्येष्ठता मार्ग 
क्रमांक 


: rr a ee र ee ee: 


क.स.मुल़्ा मराठी | पदोन्नती | खुला |गृह विभाग २३-०६-१९६५ ३०-०६-२०२३ ०८-०२-२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 


२ ज.गु.पाटील मराठी | पदोन्नती | इमाव ।वित्त विभाग १५-११-१९६३ ३०-११-२०२१ ०८-०२-२०१८ रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
सेवानिवृत्त 


पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
3 हे.वि.केळसकर मराठी पदोन्नती इमाव ।नगर विकास विभाग १३-०२-१९६५ २८-०२-२०२३ १६-०३-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० 
चौबळ 


स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
४ श्रीमती मराठी | पदोन्नती | खुला |सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ०२-१२-१९६३ ३१-१२-२०२१ १६-०३-२०२० रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
सेवानिवृत्त 


पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
५ शं.ब.नखाते मराठी । पदोन्नती अजा ।|सामान्य प्रशासन विभाग ०८-०७-१९६३ ३१-०७-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
२०-०४-२०२१ सेवानिवृत्त च्या दि.१८.०२.२०२१ च्या 
पत्रान्वये दि.२०.४.२०२१ व 
६ मे.लु.गायकवाड मराठी | पदोन्नती | खुला lattes विकास व उद्योजकता विभाग २९-०४-१९६३ ३०-०४-२०२१ २०.७.२०२१ रोजी खुल्या 
२०-०४-२०२१ सेवानिवृत्त वानि८ वृत्त प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
७ मि.सं.साळवी मराठी | पदोन्नती नगर विकास विभाग ०३-०५-१९६६ ३१-०५-२०२४ २०-०४-२०२१ वदती ण्यात आली. 


अनिश्चित आहे. 
| “ a = त न i il = 


[= i 
i ee 
: 


आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 


